उप संचालक, औ.सु.व आ., गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सह संचालक, 
औ.सु.व आ., गट-अ या पदावर पदोन्नती 
देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.औसुवआ-०३२१/प्र.क्र.४४/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०२१. 


शासन निर्णय :- 

औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील खालील उप संचालक, गट-अ यांची 
सेवा जेष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीच्या कोटयातीळ सह संचालकांच्या 
रिक्‍त पदावर पदोन्नतीने पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उप संचालकांचे नाव | मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
i ह.) श्री. न.अ.देवराज अ.ज. | सह संचालक, पालघर 
2 श्री.वि.वि.काटमवार | अ.ज. | सह संचालक, रायगड या भविष्यात बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 
3 श्री.मा.पां.तोटेवाड अ.ज. ।सह संचालक, वसई 


२. सदर उप संचालकांची, सह Gao, गट-अ, पदावरील पदोन्नती महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ 
स्थित ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६- 
ब, यांनी दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या/१२ कार्यासनाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६०५/२०२१, दिनांक 
२३/०६/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन देण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. श्री. 
न.अ.देवराज, उप संचालक यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला उप संचालक, मुंबई या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार या आदेशाच्या दिनांकापासून संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


५. सामान्य प्रशासन विभाग /१६-ब, च्या दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयासंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या याचिकेतील अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन व सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.दिव्यांग २०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, 
दि.१४.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रानुसार सदर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत असून, सदर 
आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः औसुवआ-०३२१/प्र.क्र.४४/कामगार-१ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०७२६१४४३३७०८१० 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्रा चे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुसार व नांवाने 
नु > 
DR. SHRIKANT Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO PULKUNDWAR 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, ENERGY 
LAXAMANRAO AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad 1db4953358cd43c999bdf0814c 
6bb78364d50a, cn=DR. SHRIKANT LAXAMANRAO PULKUNDWAR 


PULKUNDWAR Date: 2021.07.26 144525 +0530 
(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 


प्रत- १. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२.मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, सांगळी, ठाणे, पालघर, रायगड, वसई व कल्याण. 

७. संबंधित अधिकारी (द्वारा - संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, 
मुंबई.) 

८. सर्व उप संचालक, (द्वारा संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, 
मुंबई 

९. निवड नस्ती, (कामगार-१) 


